सर्वसाधारण बदल्या_सन २०२० 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
क्रमांक: व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.३६/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४००३२ 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२०. 


झासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) प्राचार्य/उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, 
मुख्याध्यापक/अभियांत्रिकी अधीक्षक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२० मधील सर्वसाधारण बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
ae | 2 3 
| श्री. आर.टी.कोकणी प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, तळोदा औ.प्र.संस्था,अक्कलकुवा, 
जि. नंदुरबार जि. नंदूरबार. 
२ श्री. के. एन. एस. शोख, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, सुरगाणा, औ.प्र.संस्था,ईगतपुरी, 
जि. नाशिक जि. नाशिक 
३ श्री. सी.के. तिवारी प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था,तिरोडा औ.प्र.संस्था, देवरी, जि.गोंदिया 
जि. गोंदिया. 
8 श्री. आर.यु. राठोड प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, औ.प्र.सस्था, दारव्हा, 
शा.ता.वि. सदोबा सावळी, जि.यवतमाळ. 
जि. यवतमाळ 
५ व्ही.एम.प्रभुणे उपप्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, पाथर्डी, औ.प्र. संस्था, अहमदनगर 
जि.अहमदनगर 
६ श्री.आर.एम.कुदळे प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, इगतपुरी, औ. प्र. संस्था, नांदगाव, 
जि.नाशिक. जि.नाशिक 
७ श्री. राजरत्न बाबुराव वानखेडे प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा.तां.वि. राजूरा औ.प्र. संस्था, गोंडपिपरी, 
जि. चंद्रपूर जि.चंद्रपूर 


शासन आदेश क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.३६/व्यशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
|: तः: | २ ३ 
८ श्री.एस.एल.कुलकर्णी प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था कर्जत औ.प्र. संस्था, श्रीवर्धन, 
जि. रायगड जि.रायगड 
९ श्री. आर. एम. राठोड, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, पाचोरा, औ.प्र. संस्था, चाळीसगाव, 
जि. जळगाव जि.जळगाव 
i. | ० श्री. एस. एम. राठोड प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, (मुलींची) बीड जि.बीड औ..प्र. संस्था, गेवराई, जि.बीड 
| श्री. आर. टी. मुळे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, तेल्हारा, जि.अकोला औ.प्र. संस्था, अकोला (मुलींची), जि.अकोला 
१२ श्री. नरेद्र शत्रुग्न किलनाके, प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक,शा.तं.मा.शा. केंद्र, भिवंडी, औ.प्र.संस्था, भामरागड 
जि.ठाणे जि.गडचिरोली 
१३ श्रीमती. एस. व्ही. खोब्रागडे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, (मुलींची), ठाणे, जि. ठाणे औ.प्र. संस्था, कल्याण, जि.ठाणे 
१४ श्री. एम. एस.चकोर प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, सिन्नर , SLY. संस्था, सुरगाणा, 
जि. नाशिक जि.नाशिक 
१५ श्री. एस.एस. पाटबागे प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, प्राचार्य, 
चांदुर-रेल्वे, औ.प्र. संस्था, भातकुली, 
जि. अमरावती जि.अमरावती 
१६ श्री. एस. व्ही. पाटील प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, उल्हासनगर , औ.प्र. संस्था, अंधेरी, 
जि. ठाणे. जि.मुंबई (उपनगर) 
१७ श्रीमती एस.डी.दळवी उपप्राचार्य, 
सहा.प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), मु.प्र.तथा औ.प्र. संस्था (मुलींची), दादर, 
अनु.सुचना केंद्र द्वारा औ.प्र.संस्था, ठाणे. जि.मुंबई (हाहर) 
जि.ठाणे. 
१८ श्री. डी. एन. गरदडे सहा.प्रशि.सह्लागार (तां) मु.प्रशि.तथा, अनु.सुचना 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, केंद्र द्वारा औ.प्र.संस्था, 
वरवंड, जि. पुणे पिंपरी चिंचवड, पुणे. 
१९ श्री. जे. एस.आवटे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, करमाळा, औ.प्र.संस्था, अकलूज, 
जि सोलापूर. जि सोलापूर. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.३६/व्यशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
eee 2 3 
२० श्री.आर. जे. नेमाडे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, दर्यापूर, औ.प्र.संस्था, मुर्तीजापूर, 
जि. अमरावती. जि.अकोला. 
२१ श्री.आर. ए.रोळके, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र.संस्था, धामणगाव, औ.प्र.संस्था,चांदूर रेल्वे, 
जि.अमरावती जि.अमरावती 
२२ श्री. संजय बाबुराव गायकवाड प्राचार्य, 
अभियांत्रिकी अधिक्षक, ए.तां.वि, औ.प्र.संस्था, दापोली, 
मुंबई हहर . जि.रत्नागिरी 
२३ श्री. ए. बी. देव, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, सिंदखेडा, औ.प्र.संस्था,शिरपूर, जि.धुळे 
जि.धुळे 
२४ श्री. एम.एस. बिरादार, प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प.संस्था, भोकर जि.नांदेड, औ.प्र.संस्था, मुदखेड, जि.नांदेड 
२५ श्री. एस. पी. घोंगडे, प्राचार्य, 
सहा. प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां) औ.प्र.संस्था, पातूर, जि.अकोला 
मु.प्रशि.तथा अनु.सुचना केंद्र, व्दारा 
औ.प्र.संस्था, अकोला 
जि. अकोला 
२६ श्रीमती. जे. एम. लोहार प्राचार्य, 
उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, शहापूर, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जि.ठाणे. 
मुलुंड , मुंबई उपनगर. (श्री. माथुरकर, प्राचार्य, औ. प्र.संस्था, शहापूर, 
जि.ठाणे यांच्या दि.३०/९/२०२० रोजी 
सेवानिवृतीनंतर रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 
२७ श्री. दिपक हरिदासजी गुरव प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था,नांदगाव-खंडेश्वर औ.प्र.संस्था, दर्यापूर, 
जि.अमरावती. जि.अमरावती 
२८ श्री. जी. जी. पाटणुरकर प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, अर्धापूर, औ.प्र.संस्था, कंधार, जि.नांदेड 
जि.नांदेड 
२९ श्री. डी. Tale प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, जितुर, औ.प्र.संस्था, गंगाखेड, 
जि. परभणी जि.परभणी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.३६/व्यशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
|: ea २ ३ 
३० श्रीमती ए. डी. गायकवाड प्राचार्य, 
उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, औ.प्र.संस्था, उल्हासनगर, 
कुर्ला, जि.मुंबई जि.ठाणे . 
३१ श्रीमती व्ही. आर.पाटील प्राचार्य, 
उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, मांडवी, औ.प्र.संस्था (मुलींची) , ठाणे, 
जि. मुंबई शहर जि.ठाणे 
३२ श्री. एस. ए. दुधाणे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, कुर्डवाडी, औ.प्र.संस्था, मोहोळ 
जि.सोलापूर. जि.सोलापूर. 
३३ श्री. डी. आर. बोबडे, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, मौदा, औ.प्र.संस्था, आर्वी, 
जि. नागपूर. जि.वर्धा. 
३४ श्री. मुरळीधर भाऊराव गायकवाड प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, मुल औ.प्र.संस्था, समुद्रपूर, 
जि.चंद्रपूर जि.वर्धा. 
३५ श्री. एस. एन. परदेशी, उपप्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था,पालघर औ.प्र.संस्था, मुलुंड-८१ 
जि. पालघर. (श्रीमती जे.एम.लोहार यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. 

३. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्रीमती जे. एम. लोहार यांना बदलीच्या पदावर रुजू 
होणेकरिता श्री. माथुरकर, प्राचार्य, औ. प्र.संस्था, शहापूर, जि.ठाणे यांच्या दि.३०/०९/२०२० रोजी होणाऱ्या 
सेवानिवृतीनंतर रुजू होणेकरिता त्यांच्या सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त करावे. तसेच श्रीमती लोहार, उपप्राचार्य, 
औ. प्र. संस्था, मुलुंड यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता कार्यमुक्त केल्यांनतर श्री.परदेशी यांना 
उपप्राचार्य, औ.प्र. संस्था, मुलुंड येथे रुजू होणेकरिता त्यांना सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्‍त करण्यात यावे. 

४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांना कळविण्यात येते की, बदली करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी पदभार सोडल्याचा तसेच स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालावधीत 
अधिकारी रुजू न झाल्यास त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन संबंधिताविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करणे शक्‍य होईल. म.ना.सेवा (रजा नियम), १९८१ मधील तरतुदीनुसार बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या रजा अर्ज शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय स्वीकारु नये/ मंजूर करु नये. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.३६/व्यशि-१ 


४. 


सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 


त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००८१०१५००४१०००३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manish Sheshrao Milke 


क DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill Development 
a Nn | S h and Entrepreneurship Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1 16b8d4fe32ec9c9f76988 1 0f585f3247df16981777aa4a59 
e 0ca4347b30d6d0c, 
S h e S h | a O M | | ke serialNumber=6f926bfe623fd70a0a8117c29a1b771021c054c4d0b 
731a9033f01ad65b4c2eb, cn=Manish Sheshrao Milke 
Date: 2020.08.11 18:10:39 +05'30' 
yv 
(डॉ.मनिष शो.मिलके) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

३) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 

८) सर्व संबंधित अधिकारी ( संचाळलकांमार्फत) 

९) सर्व संबंधित कार्याळय/संस्था (संचालकांमार्फत) 


१) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२)) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


